सन २०१९-२० या शौक्षणिक वर्षापासून 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर इ. ५वी ते इ. 
१० वी ची तुकडी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इसैशा-२०१८/(१७४/१८)/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
तारीख: १८ नोव्हेंबर, २०१९ 
वाचा - 
q) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक Soa १०९५/(२७८/९५)/माशि-८, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),पुणे यांचे क्र. सैशा/२०१७-१८/का.विना 
अनु./३०३/३९५४-१७४, दिनांक १८.०६.२०१८ 
प्रस्तावना :- 


राज्यात खाजगी व सक्षम स्वयंसेवी संस्थांना माध्यमिक स्तरावर सैनिकी शिक्षण 
देणा-या शाळा सुरु करण्यास संदर्भाधीन क्र.(१ येथील दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ च्या शासन 
निर्णयान्वये परवानगी दिली आहे. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),पुणे यांनी 
दिनांक १८.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये श्री. दुर्गामाता बहुउद्देशिय क्रीडा व शैक्षणिक संस्था, 
चिंचोळी-२ संचलित पृथ्वीराज देशमुख मुलींची सैनिकी शाळा, धर्मापुरी, ता. जि. परभणी या 
शाळेस इयत्ता ५ वी ची अतिरिक्‍त तुकडी कायम विना अनुदानित तत्वावर मंजूर करण्याबाबत 
प्रस्ताव शासनास केला आहे. या प्रस्तावास अनुसरुन सदर शाळेला सन २०१९-२० या 
शैक्षणिक वर्षात इयत्ता ५ वी व त्यानंतर पुढील वर्षी इयत्ता ६ वी याप्रमाणे इयत्ता १० वी पर्यंतची 
अतिरिक्त तुकडी स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन TAU: निर्णय :- 


श्री. दुर्गामाता बहुउद्देशिय क्रीडा व शैक्षणिक संस्था, चिंचोळी-२ संचलित पृथ्वीराज 
देशमुख मुलींची सैनिकी शाळा, धर्मापुरी, ता. जि. परभणी या शाळेस सन २०१९-२० पासून या 
शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता ५ वी व त्यानंतर पुढील वर्षी इयत्ता ६ वी याप्रमाणे इयत्ता १० वी 
पर्यंतची अतिरिक्‍त तुकडीस स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
शासन परवानगी देण्यात येत आहे. 


अटी वव शार्ती :- 


१) सदर आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या तुकडीला अनुदानाचा कोणताही 
हक्‍क प्राप्त होणार नाही. 


२) यातुकडीसाठी लागणारा शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग संस्थेने कायमस्वरुपी 
स्वतःच्या निधीतून करावा. याबाबत भविष्यात शासनास कोणत्याही प्रकारे 
आर्थिक दायित्व राहणार नाही. 


झासन निर्णय क्रमांकः इसैशा-२०१८/(१७४/१८)/एसएम-६ 


२. संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शातींची 
तसेच पटसंख्येच्या निकषांची पूर्तता तसेच भौतिक सुविधांची उपलब्धता विचारात घेऊन सदर 
सैनिकी शाळेला मानयता देण्यात आली आहे. ही बाब संबंधित संस्थेला शिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक) यांनी सकारण कळवावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१११८१५५५४६१६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHIL KHODWEKAR 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 

=" -0a009d462f7f02d23942001d76225b9f704de2673 
1171708684 1€>400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=19b0ccbee5810aa5e36e9fa467a763047 1d3c500ceb353fb 
b37bf0b6dfe0407a, ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SUSHIL KHODWEKAR 
Date: 2019.11.18 16:00:07 +05'30" 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय, 
२. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्यकारी अधिकारी, 

३. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, मुंबई 

४. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, मुंबई 

५. सर्व विधान सभा व विधान परिषद सदस्य 

६. अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
७. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
१०.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, परभणी 

११.निवड नस्ती (एसएम-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


